पदस्थापना 
श्री. बी. एम. शिंदे 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२३/प्र.क्र.१०३ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५/०५/२०२३ 


वाचा - शासन आदेशा, सा.बां.विभाग, क्र.एस- ९२/ १०२३/प्र.क्र.०६/सेवा-६(अ), दि. २५/०५/२०२३ 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री. बालाजी मारोतराव शिंदे, उप अभियंता (स्था.) यांना शासन सेवेत 
पुनःस्थापित करण्यात आले आहे. प्रस्तुत शासन आदेशान्वये श्री. शिंदे, उप अभियंता (स्था.) यांची पदस्थापना 
सा. बां. उप विभाग, परभणी (मुख्यालय) या पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री. बाळाजी मारोतराव शिंदे, उप अभियंता (स्था.) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे सदरहू आदेशा, महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. बाळाजी मारोतराव fare, 
उप अभियंता (स्था.) यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


४. श्री. Bre, उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. श्री. शिंदे यांनी म.ना.से. 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहील. 
अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षात घेता, त्यानी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


षु. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.शिंदे, उप अभियंता यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास, 
त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करण्यात यावे, जेणेकरून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत 
करणे WET होईल. 


शासन आदेश क्रमांकः VSCIVA- 2023/0. .103 /सेवा-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०५२५१६१४११६९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
;OVERNI |ARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


PATIL SWATI 
SACHIN 


(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल- १/२ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद/नांदेड 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/पर'भणी 

४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 

५. श्री.बाळाजी मारोतराव शिंदे, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, यांच्यामार्फत. 

६. मा.मंत्री (सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

७. मुख्य सचिव तथा अममु.स. (सा.बां)(अ.का.)/सचिव (रस्ते/ बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कार्यासन सेवा-६(अ), सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई 

९. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


